परिवहन उप आयुक्‍त (उ.श्रे) संवर्गाची 
दि. ०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, 
दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ जून २०१९ 


वाचा:- 9) शासन परिपत्रक क्र. एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. १३.११.२०१८ 


शासन परिपत्रक:- 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्‍त (उ.श्रे), गट-अ (सातवा वेतन आयोग 


वेतनश्रेणी-एस-२४-रु. ७११००-२११९००) या पदावरीळ अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१४, 


दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची वर्षनिहाय 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक १ वरील दि. १३.११.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 


करण्यात आली होती. 


२. Wer ज्येष्ठता सूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास ते तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध 


झाल्यापासून १५ दिवसात परिवहन आयुक्‍त तसेच शासनाकडे सादर करण्याबाबत सूचना करण्यात 


आल्या होत्या. आता, प्रस्तुत तात्पुरत्या ज्येष्ठता सुचीसंदर्भात प्राप्त हरकती तसेच सूचना संदर्भात 


शासनाचे अभिप्राय याबाबतची माहिती "परिशिष्ट-अ" मध्ये जोडली आहे. परिशिष्ट "अ" मधील 


स्पष्टीकरण विचारात घेऊन परिवहन उप आयुक्‍त (6.41) पदावरील कार्यरत अधिका-यांची अंतिम 


ज्येष्ठतासूची सोबत जोडल्याप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. ज्येष्ठतासूचीतील कार्यरत अधिका-यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 


प्राप्त करुन घ्यावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४ 


oe सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०६२७१२१५४४७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
KADAM DATTATRAY DEC ana DATTATRAY HANMANT, C 

= IN, 5 = Maharashtra, O = GOVERNMENT. 
HANMANT Se eae 

Date: 2019.06.27 15:03:05 +05'30' 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 
प्रत- 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सदरहू परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची सर्व 
संबंधित अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२. निवडनस्ती- परिवहन-४. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४ 


परिशिष्ट-अ 


अधिका-यांचे नाव 


आक्षेप /हरकती 


शासनाचे अभिप्राय 


२ 


३ 


a. Seed 


श्री. राजेंद्र हरी कदम, 
परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे.) 


श्री. चंद्रकांत खरटमल, 
तत्कालिन परिवहन उप आयुक्‍त 
(व.श्रे) यांचा प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी तसेच परिवहन उप 
आयुक्त (व.श्रे) पदी देण्यात 
आलेल्या अनुक्रमे पदोन्नती दि. 
०८.०५.२००८ व दि. १०.४.२०१३ 
हा मानीव दिनांक देण्यात यावा. 


श्री कदम यांनी सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
अंतिम करतांना, सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या 
पदावरीळ मानीव दिनांक 
देण्याबाबत आक्षेप नोंदविला होता. 
श्री. कदम यांचे मानीव दिनांक 
अनुज्ञेय करण्याचे आदेशा निर्गमित 
झालेले नाहीत. या परिस्थितीमध्ये 
आणि मंत्रालयाला लागलेल्या 
आगीमध्ये याबाबतची मुळ 
कागदपत्रे नष्ट झालेली 
असल्यामुळे श्री. कदम यांचे 
प्रकरण तपासणे आवश्‍यक आहे. 
मानीव दिनांक अनुज्ञेय झाल्यास 
त्यांची सेवा ज्येष्ठता त्याप्रमाणे 
निश्चित करण्याबाबत स्वतंत्र्यरित्या 
कार्यवाही करण्यात येईल असे 
उक्त प्रकरणी झासनाचे अभिप्राय 
होते. 

मोटार वाहन 
विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी संवर्गातील 
अधिका-यांना देण्यात आलेला 
मानीव दिनांक व त्याअनुषंगाने 
दिलेळी पदोन्नती याबाबींची 
चौकशी करण्यासाठी अपर मुख्य 
सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाळी 
दि. १४.१२.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत केली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४ 


आहे. उक्त समितीने अद्याप 
अहवाल झासनास सादर केलेला 
नाही. उक्त अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर श्री. कदम यांच्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी संवर्गात” मानीव 
दिनांकाबाबत अनुज्ञेयता 
तपासल्यानंतर त्यांना प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी व परिवहन उप 
आयुक्त (व.श्रे) संवर्गातील मानीव 
दिनांक अनुज्ञेता निश्चित 
करण्याबाबत स्वतंत्र्यरित्या 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | wat | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. | अधिका-यांचे नाव आयुक्‍त (उ. श्रे) | (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर । परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा | ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष | मानीव दिनांक 
परीक्षा उत्तीर्ण | परीक्षा सुट 
दिनांक दिनांक 
श्री. प्रसाद महाजन । खुला ।०२.१२.१९६० | १७.०१.२००९ ।लागुनाही लागु नाही १७.०१.२००९ | 39.92.2092 | दि. १८.१२.२०१३ 
रोजीच्या आदेशान्वये सह 
परिवहन आयुक्‍त पदावर 
पदोन्नती. 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ | 09.02.2093 ।लागुनाही  लागुनाही ०१.०८.२०१३ | 30.08.2020 |- | 
श्री. के. टी.गोलानी खुला ।१४.०१.१९५७ ।०१.०८.२०१३ ।लागुनाही ।लागुनाही ०१.०८.२०१३ |३१.०१.२०१५ |- | 
श्री. अमरेंद्र पाठक | Gost ।०३.०७.१९६२ ।०६.०१.२०१४ ।लागुनाही ।लागुनाही ०६.०१.२०१४ |३१.०७.२०२० |- | 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता =| सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. | अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) | (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर | परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा । ज्येष्ठता मानीव 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष दिनांक 
परीक्षा उत्तीर्ण । परीक्षा सुट 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला ।२४.०६.१९६२ | 09.02.2093 ।लागुनाही लागु नाही | 09.00.2093 | 30.08.2020 | - | 
श्री. के. टी. गोलानी खुला ।१४.०१.१९५७ ।०१.०८.२०१३ ।लागुनाही लागु नाही | ०१.०८.२०१३ | 39.09.2095 | - | 
श्री. अमरेंद्र पाठक | Bost | ०३.०७.१९६२ ।०६.०१.२०१४ ।लागुनाही लागु नाही | ०६.०१.२०१४ [34.09.2020 | - | 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. । अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) | (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर | परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा | ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष । मानीव दिनांक 
परीक्षा उत्तीर्णी । परीक्षा सुट 
दिनांक दिनांक 
१. | श्री. अ. ना. भालचंद्र |खुला | २४.०६.१९६२ | 09.0¢.2093 | लागु नाही लागु नाही |०१.०८.२०१३ |३०.०६.२०२० | - | 
2 श्री.के. टी. गोळलानी खुला ।१४.०१.१९५७ | 09.02.2093 ।लागुनाही लागु नाही | 09.02.2093 | ३१.०१.२०१५ | नियत- 
वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त 
3. श्री. अमरेद्र पाठक | खुळा | ०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ ।लागुनाही लागु नाही | ०६.०१.२०१४ |३१.०७.२०२० | - | 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र. अधिका-यांचे नाव आयुक्त (उ. श्रे) । (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर | परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा | ज्येष्ठता 
पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष । मानीव दिनांक 
परीक्षा उत्तीर्णी । परीक्षा सुट 
दिनांक दिनांक 
रि श्री. अ. ना. भालचंद्र | खुला | २४.०६.१९६२ | 09.02.2093 | लागु नाही लागु नाही | ०१.०८.२०१३ | ३०.०६.२०२० शिका 
३. श्री. अमरेंद्र पाठक | goat ।०३.०७.१९६२ | ०६.०१.२०१४ ।लागुनाही लागु नाही | ०६.०१.२०१४ ।३१.०७.२०२० | १७.०९.२०१६ 
रोजी स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप आयुक्त (उ. श्रे.) वर्ग-१ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अधिका-यांचे नाव | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | परिवहन उप नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शेरा 

आयुक्त (उ. श्रे) | (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय दिनांक/ दिनांक 
या पदावर | परीक्षेद्वारे नियुक्‍ती उमेदवारांचा | ज्येष्ठता 

पदोन्नती दिनांक | गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष । मानीव दिनांक 


परीक्षा उत्तीर्ण । परीक्षा सुट 
दिनांक दिनांक 
श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला । २४.०६.१९६२ ।०१.०८.२०१३ | लागुनाही लागु नाही | 09.02.2093 |३०.०६.२०२० | - | 
श्री. राजेद्र हरी अ.जा. ।०३.०७.१९६२ ।३१.०८.२०१७ ।लागुनाही लागु नाही | ३१.०८.२०१७ | ३१.०७.२०२० | 
कदम 
श्री. गोविद रतन अ.ज. ।१३.०२.१९६१ ।३१.०८.२०१७ | लागुनाही लागु नाही | ३१.०८.२०१७ | २८.०२.२०१९ | 
सैंदाने 


